Reg . No. NPCITY/ 236/2015- 17 
Published on 7th July 2016 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक २६ ] गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६, २०१६/ आषाढ ९- १५ , शके १९३८ [ पृष्ठे १४ , किंमत : रुपये ११ .०० 

___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( ना .वि . पु .) , म. शा . रा ., अ . क्र . ११७ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक २९ जून , २०१६ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक टिपीएस - २४१५- ३६ -प्र . क्र . १८ - २०१५- नवि- ९ . 


ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना , शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्रमांक टिपीएस -२४९६- २६४३ -प्र . क्र . ३०० ( अ) 
९७- नवि-९, दि . ७ जानेवारी, २००० अन्वये भागशः मंजूर व क्र . टिपीएस -२४०० - १६२८-प्र. क्र . २०० - २०००- नवि-९, दि . १० सप्टेंबर , २००१ नुसार 
अंतिमतः मंजूर करण्यात आलेली असून ती अनुक्रमे दिनांक १ मार्च २००० व दिनांक २१ सप्टेंबर, २००१ पासून अंमलात आलेली आहे . ( यापुढे 
" उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 


__ आणि ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस - २४०१ -८५५-प्र . क्र . ७६- २००० - नवि-९ , दिनांक २७ फेब्रुवारी , 
२००२ अन्वये सात योजनांकरीता नागपूर सुधार प्रन्यासला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केलेले आहे, (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधले आहे); 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजे भरतवाडा येथील खसरा क्रमांक ५९ , ६२ व ६४ भाग मधील ३. ५७ हेक्टर क्षेत्र आरक्षण क्रमांक 
एम.ई.-९७ वाणिज्य संकुलामध्ये समाविष्ट आहेत ( यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर यांना नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) म्हणून 
त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १३ - ११०२, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०११ नुसार , उक्त क्षेत्र वाणिज्य संकुल ऐवजी रहिवास विभाग असे 
बदलण्याचे ठरवून , त्याअनुषंगाने , उक्त अधिनियमामध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन फेरबदल प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर 
केलेला आहे ( यापुढे “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे ); 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त क्षेत्र वाणिज्य 
संकुलातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा उक्त फेरबदल प्रस्ताव , काही अटींच्या अधिन राहून मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे 
मत झाले आहे ; 
ना . - एक - अ - १ ( १३७३ ) . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ३०- जुलै ६ , २०१६/ आषाढ ९- १५ , शके १९३८ 


Y 


आणि ज्याअर्थी, खसरा क्रमांक ५९ , ६२ व ६४ भाग या जमिनीच्या मालकांनी सन २०१६ या वर्षातील बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणा- या 
रक्कमेच्या ५ % दराने येणा- या अधिमूल्य रक्कमेपैकी ५० % शासनास देय असलेली अधिमुल्याची रक्कम रुपये १७,०७, २००/ - सहायक संचालक , 
नगर रचना , नागपूर शाखा , नागपूर यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक ७ मे २०१६ रोजी जमा केलेली आहे . आणि नियोजन प्राधिकरणास देय 
असलेली ५० % अधिमूल्याची रक्कम रुपये १७,०७,२००/- उप संचालक , नगर रचना , नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूरकडे दिनांक १६ मे २०१६ अन्वये 
जमा केलेली आहे. 


त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील , 
उक्त क्षेत्र वाणिज्य संकुलामधून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतच्या उक्त फेरबदल प्रस्तावास शासन काही अटींच्या अधिन राहून 
पुढील प्रमाणे मान्यता देत आहे . आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारीत करण्यात येत आहे. 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. 


नोंद 


“ मौजे भरतवाडा येथील खसरा क्रमांक ५९ , ६२ व ६४ भाग मधील क्षेत्र ३. ५७ हेक्टर भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे आरक्षण 
क्रमांक एम . ई,-९७ वाणिज्य संकुलातून वगळून खालील अटींच्या अधिन राहून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे 

अट क्रमांक १ -नागपूर शहराच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार , फेरबदलाखालील जमिनींच्या रेखांकनात आवश्यक १० % खुल्या 
जागेव्यतिरिक्त, आवश्यक सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील . 

अट क्रमांक २– फेरबदलाखालील जमिनींसाठी आवश्यक त्या सर्वमुलभूत सेवा- सुविधा जमिन मालकांनी/ विकासकांनी स्वखर्चाने विकसित करुन 
पुरविणे बंधनकारक राहील . 


अट क्रमांक ३ - फेरबदलाखालील जागेतील इमारतीमध्ये वर्षाजल संवर्धन संयंत्र व Waste Water Recycling Plant ची उभारणी करणे 
आवश्यक राहील. तसेच शुध्द व पुरेशा प्रमाणातील पाणीपुरवठा तसेच मलनिसाःरण व्यवस्था स्वखर्चाने करण्याची जबाबदारी जागा मालकांची / 
विकासकांची राहील . 


अट क्रमांक ४ -फेरबदलाखालील जागेपैकी , ज्या जागांवर विकास/ बांधकाम परवानगी घेणे आहे , अशा उपरोक्त मुलभूत सुविधांचा विकास 
क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना जमिन मालकांवर/विकासकांवर, एकूण जमिनींच्या भूखंड विक्रीवर 
खालीलप्रमाणे बंधन राहील . सभापती , नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे. 
( क ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ख ) सुमारे ४० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ग) सुमारे ६० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( घ) सुमारे ८० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 

( ड ) सुमारे १०० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
अट क्रमांक ५ - जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर सभापती , नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर यांनी विहित 
केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. 


वरील बाबत उल्लंघन झाल्यास , रेखांकन परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . ” 


उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणा- या विकास योजना भाग नकाशाची प्रत सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर यांच्या कार्यालयात 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध 
राहील . 


सदर अधिसूचना विभागाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ३०- जुलै ६ , २०१६/ आषाढ ९-१५, शके १९३८ 


ITT 9 -31 (F1. 09 . g.), H . FILFI., 37 . 56 . 992 . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 , Dated the 29th June, 2016 . 
MAHARASHTRA REGIONAL & Town PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS - 2415 - 36 -CR - 18 - 2015 -UD - 9 . 


Whereas, Revised Development Plan of Nagpur City has been sanctioned by the Government vide 
Urban Development Department s Notification No . TPS - 2496 - 2643 -CR - 300 ( A ) - 97 -UD - 9 , dated 
the 7th January of 2000 and finally sanctioned the Government vide Notification No . TPS - 2400 - 1628 - CR 
200 - 2000 -UD - 9 , dated the 10th September , 2001 & has come into force with effect from 1st March of 2000 
& 21st September, 2001 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ") under Section 31 ( 1) of 
the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (Maharashtra Act No . XXXVII of 1966 ) (herein 
after referred to as “ the said Act " ); 

And whereas , Nagpur Improvement Trust has been declared as “ Planning Authority ” for the 
7 Improvement Schemes being implemented by the Nagpur Improvement Trust Government vide 
Notification No. TPS - 2401- 855 -CR - 76 - 2000 -UD - 9 , dated the 27the February , 2002 (hereinafter referred 
to as “the said Planning Authority ) ; 

And whereas, in the said Development Plan , the land admeasuring 3 . 57 Ha., bearing Khasara 
No . 59, 62 & 64 (pt.) of Mauje Bharatwada (hereinafter referred to as “ the said Land” ) is reserved for Site 
No . ME -97 Commercial Complex (hereinafter referred to as “ the said Reservation ” ) ; 

And whereas , the Nagpur Improvement Trust , Nagpur being the Planning Authority (hereinafter 
referred to as the said Planning Authority ) vide its General Body Resolution No. 13 / 1102 , dated 
the 29 - 11- 2011 has resolved to delete the said reservation and to include the land so released in 
Residential Zone and after following the procedure laid down under the said Act, submitted a proposal to 
the Government, for its sanction (hereinafter referred to as “ the said Modification ”) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that the said modification proposal, should 
be sanctioned with some conditions ; 

And whereas, the Land Owners of the said lands have deposited Rs. 17 ,07 , 200 towards the 50 % 
Government share of 5 % premium amount as per the value of the said lands as prescribed in the 
Annual Statement of Rates (ASR ) for the year 2016 in the Government Treasury on 7 - 5 - 2016 through 
the Assistant Director of Town Planning, Nagpur Branch , Nagpur and remaining 50 % of the 5 % 
premium amount Rs. 17 ,07 , 200 payable to the Planning Authority has been deposited with the Deputy 
Director of Town Planning, Nagpur Improvement Trust, Nagpur on 16 - 5 - 2016 ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under Section 37 (2 ) of the said Act, the 
Government hereby , sanctions the said modification proposal for the said land so as to delete the said 
land from Commercial Complex and to include the same in Residential Zone and for that purpose amends 
the said Development Plan as follows ; 

In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry 

ENTRY 


“ The land admeasuring 3 .57 Ha ., bearing Khasara No. 59, 62 & 64 (pt.) of Mauje Bharatwada is 
deleted from Site No . ME - 97 Commercial Complex and is included in Residential Zone as shown on the 
Plan , subject to conditions specified below : 

Condition No . 1. -In the layout of the said land , in addition the 10 % compulsory open space , neces 
sary Public Amenity Space shall be provided . 

Condition No . 2.- It is compulsory for the land owner / developer, to provide all the Basic Amenities 
required for the land under modification at his own cost . 

Condition No . 3. - It shall be the responsibility of the land Owner Developer to provide pure and suffi 
cient water supply required for the development on the land under modification , at his own cost also 
install waste water recycling plant, and sewage treatment plan for the project. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ३०- जुलै ६ , २०१६/ आषाढ ९-१५ , शके १९३८ 


Condition No. 4 .-If the land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots 
under such layout shall be monitored by the Chairman , Nagpur Improvement Trust, Nagpur in relation 
to development of basic amenities as per the stages given below . 


(a ) After final approval of layout 


. . 


Sale of 25 % of the total plots shall be permissible 


(b ) After completion of 40 % basic Amenities . . Sale of 50 % of the total plots shall be permissible 
(c) After completion of 60 % basic Amenities . . Sale of 75 % of the total plots shall be permissible 
( d) After completion of 80 % basic Amenities . . Sale of 90 % of the total plots shall be permissible 


(b ) After completion of 100 % basic Amenities . . 


Sale of 100 % of the total plots shall be permissible 


Condition No . 5 . - If Group Housing Scheme is proposed in the layout , then occupation certificate 
shall not be given Chairman , Nagpur Improvement Trust, Nagpur unless all the basic amenities are 
fully developed. 


In case of non -compliance, Layout Approval and Non - Agricultural permission shall be liable to be 
cancelled . ” 


A copy of the part plan of the aforesaid sanctioned modification shall be available for public inspec 
tion in the office of the Chairman , Nagpur Improvement Trust, Nagpur , during office hours on all work 
ing days for a period of onemonth . 


This Notification shall also be available on the Govt. web site www .maharashtra . gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. S . CHOUHAN, 


Section Officer. 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.), म. शा . रा ., अ . क्र . ११९ . 

नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जून , २०१६ . 


क्र . एमआरडी - ३३१६/ प्र. क्र . २४/( १)/ नवि - ७. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र . टिपीएस -१८९९/ ११९१ / प्र.क्र ८०/९९/ नवि-१३, दि . २३ जुलै , १९९९ अन्वये 
नागपूर महानगर क्षेत्र व त्याचे क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभाग , शासन निर्णय क्र . नासुप्र - ३३१३/ प्र.क . ४१/ नवि- ०७, दिनांक ३० जानेवारी , २०१४ 
अन्वये मेट्रो रेल्वे ( कन्स्ट्रक्शन ऑफ वर्कस) अधिनियम , १९७८ ( १९७८ चा ३३ ) खाली केंद्र शासनाच्या मान्यतेने नागपूर महानगर क्षेत्रात मेट्रो रेल्वे 
प्रकल्प राबविण्याचा उद्देश घोषित करून नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या “( १) ऑटोमोटीव्ह चौक ते मिहान ( उत्तर - दक्षिण मार्गिका) ” व 
“ ( २ ) प्रजापतीनगर ते लोकमान्यनगर ( पूर्व- पश्चिम मार्गिका ) ” या दोन उन्नत मेट्रो रेल्वे मार्गिकांस मान्यता दिली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, केंद्र शासनाच्या शहर विकास मंत्रालयाच्या पत्र क्र . के - १४०११ ( एन - १ ) २०१४ एमआरटीएस , दिनांक २१ ऑगस्ट , २०१४ 
अन्वये , नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या “ ( १ ) ऑटोमोटीव्ह चौक ते मिहान ( उत्तर - दक्षिण मार्गिका ) ” व “ ( २ ) प्रजापतीनगर ते लोकमान्यनगर 
( पूर्व- पश्चिम मार्गिका ) ” या दोन उन्नत मेट्रो रेल्वे मार्गिकांस मान्यता दिली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , केंद्र शासनाच्या शहर विकास मंत्रालयाची अधिसूचना क्र . एसओ क्र . २४४४( इ ), दिनांक १८ सप्टेंबर , २०१४ अन्वये मेट्रो रेल्वे 
( कन्स्ट्रक्शन ऑफ वर्कस) अधिनियम , १९७८ ( १९७८ चा ३३ ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) नागपूर 
महानगर क्षेत्रास लागू करण्यात आला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ३०- जुलै ६ , २०१६ / आषाढ ९- १५ , शके १९३८ 


५ 


आणि ज्याअर्थी, केंद्र शासनाच्या शहर विकास मंत्रालयाची अधिसूचना क्र . एसओ क्र . २७३( इ) , दिनांक २० ऑक्टोबर , २०१४ अन्वये उक्त 
अधिनियमाच्या अनुसूचीत नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या “ (१ ) ऑटोमोटीव्ह चौक ते खापरी ( उत्तर- दक्षिण मार्गिका) ” व “ ( २ ) प्रजापतीनगर ते 
लोकमान्यनगर (पूर्व- पश्चिम मार्गिका ) ” या दोन उन्नत मेट्रो रेल्वे मार्गिकांचा समावेश केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र . नासुप्र-३३१३ /प्र.क्र . ४१ / नवि -०७, दिनांक ३० जानेवारी , २०१४ 
अन्वये नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या “ ( १ ) ऑटोमोटीव्ह चौक ते मिहान ( उत्तर - दक्षिण मार्गिका) ” व “ ( २) प्रजापतीनगर ते लोकमान्यनगर 
( पूर्व- पश्चिम मार्गिका) ” या दोन उन्नत मेट्रो रेल्वे मार्गिकांच्या प्रकल्पास “निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प व महत्त्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प ” घोषित 
करण्यास मान्यता दिली आहे . 

त्याअर्थी, आता , महाराष्ट्र शासन सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७ नुसार सुधारित केलेल्या महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १९६६ च्या कलम १२४ ब ( २- १ अ) च्या प्रयोजनार्थ नागपूर महानगर प्रदेशातील नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या “ (१ ) ऑटोमोटीव्ह चौक 
ते मिहान ( उत्तर - दक्षिण मार्गिका) ” व “ (२) प्रजापतीनगर ते लोकमान्यनगर (पूर्व- पश्चिम मार्गिका ) या दोन उन्नत मेट्रो रेल्वे मार्गिकांच्या प्रकल्पास 
“ महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प ” घोषित करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


श्रीराम यादव , 

उपसचिव . 


भाग १ - अ ( ना . वि .पु .), म. शा . रा ., अ . क्र . १२० . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 30th June , 2016 . 
No. MRD - 3316 / C. R. 24 / (1 )/ UD- 7. 

Whereas , the Government ofMaharashtra has declared Nagpur Metropolitan region and its area vide 
Urban Development Department Notification No . TPS / 1899 / 191 / C . R. 80 / 99 / UD-13, dated 23rd July 1999 ; 

And whereas, the Government of Maharashtra vide Urban Development Department GR 
No . NASUPRA- 3313 / C . R.- 41 / UD 07, dated 30th January 2014 has sanctioned the metro rail project 
consisting two corridors ( 1 ) Automotive square to Mihan (North - South Corridor) and (2 ) Prajapati Nagar 
to Lokmanyanagar (East -West Corridor ) in Nagpur Metropolitan Region and declared its intention to 
implement these metro corridors under the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 ( 33 of 
1978 ), (hereinafter referred to as the said Act) with the approval of the Central Government ; 


And whereas , the Central Government in the Ministry of Urban Development, vide Letter No . 
K - 14011/ 1 (N - 1) / 2014 -MRTS , dated 21st August , 2014 has approved the metro rail project consisting two 
corridors ( 1) Automotive square to Mihan (North - South Corridor) and (2 ) Prajapati Nagar to Lokmanyanagar 
(East- West Corridor) in Nagpur Metropolitan Region . 

And whereas , the Central Government in the Ministry of Urban Development, vide Notification No. 
S . O . 2444 ( E ), dated 18th September, 2014 has extended the Metro Railways ( Construction of Works) Act , 
1978 (33 of 1978 ), (hereinafter referred to as the said Act), to the Nagpur Metropolitan Region ; 

And whereas, the Central Government in the Ministry of Urban Development, vide Notification No. 
S .O . 273 (E ), dated 20th October , 2014 has added the Nagpur Metro Rail alignments ( 1) Nagpur Metro 
North - South Corridor (Automotive square to Khapari) and (2 ) Nagpur Metro East-West Corridor (Prajapati 
Nagar to Lokmanyanagar ) to the scheduled of the said Act ; 

And whereas, the Government of Maharashtra vide Urban Development Department GR No . 
NASUPRA - 3313 / C .R .-41/ UD -07 , dated 30th January 2014 has sanctioned to declare the Metro Rail Project 
consisting two corridors ( 1 ) Automotive square to Mihan (North -South Corridor ) and (2 ) Prajapati Nagar 
to Lokmanyanagar (East -West Corridor ) in NagpurMetropolitan Region as “ Essential Public Project and 
Vital Urban Transport Project” . 
ना . - एक - अ - २ ( १३७३ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ३०-जुलै ६ , २०१६/ आषाढ ९-१५, शके १९३८ 


Now , therefore , the Government of Maharashtra declares the Metro Rail Project consisting two 
corridors ( 1) Automotive square to Mihan (North - South Corridor) and (2 ) Prajapati Nagar to Lokmanyanagar 
( East - West Corridor) in Nagpur Metropolitan Region as “ Vital Urban Transport Project " for purpose 
of section 124B (2 - 1A ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 as amended by 
Mah. Act. No . XXXVII of 2015 . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


S . D . YADAV , 
Deputy Secretary . 


भाग १- अ ( ना . वि .पु.), म. शा . रा ., अ. क्र . १२१ . 

नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जून २०१६ . 


क्र . एमआरडी -३३१६/ प्र.क्र . २४/( २)/ नवि- ७. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र . टिपीएस- १८९९ /११९१/प्र.क्र ८०/९९/ नवि-१३, दि . २३ जुलै, १९९९ अन्वये 
नागपूर महानगर क्षेत्र व त्याचे क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र . नासुप्र- ३३१३/ प्र . क . ४१/ नवि - ०७, दिनांक ३० जानेवारी , २०१४ 
अन्वये मेट्रो रेल्वे ( कन्स्ट्रक्शन ऑफ वर्कस) अधिनियम , १९७८ ( १९७८ चा ३३ ) खाली केंद्र शासनाच्या मान्यतेने नागपूर महानगर क्षेत्रात मेट्रो रेल्वे 
प्रकल्प राबविण्याचा उद्देश घोषित करून नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या “ (१ ) ऑटोमोटीव्ह चौक ते मिहान ( उत्तर - दक्षिण मार्गिका ) ” व 
“ ( २) प्रजापतीनगर ते लोकमान्यनगर ( पूर्व-पश्चिम मार्गिका ) ” या दोन उन्नत मेट्रो रेल्वे मार्गिकांस मान्यता दिली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, केंद्र शासनाच्या शहर विकास मंत्रालयाच्या पत्र क्र . के - १४०११( एन -१ ) २०१४ एमआरटीएस , दिनांक २१ ऑगस्ट , २०१४ 
अन्वये , नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या “ ( १ ) ऑटोमोटीव्ह चौक ते मिहान ( उत्तर - दक्षिण मार्गिका ) ” व “ ( २ ) प्रजापतीनगर ते लोकमान्यनगर 
( पूर्व- पश्चिम मार्गिका ) ” या दोन उन्नत मेट्रो रेल्वे मार्गिकांस मान्यता दिली आहे. 

आणि ज्याअर्थी,केंद्र शासनाच्या शहर विकास मंत्रालयाची अधिसूचना क्र . एसओ क्र . २४४४( इ), दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१४ अन्वये मेट्रो रेल्वे 
( कन्स्ट्रक्शन ऑफ वर्कस) अधिनियम , १९७८ ( १९७८ चा ३३ ) (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) नागपूर 
महानगर क्षेत्रास लागू करण्यात आला आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी, केंद्र शासनाच्या शहर विकास मंत्रालयाची अधिसूचना क्र . एसओ क्र . २७३( इ ) , दिनांक २० ऑक्टोबर , २०१४ अन्वये उक्त 
अधिनियमाच्या अनुसूचीत नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या “ ( १) ऑटोमोटीव्ह चौक ते खापरी ( उत्तर- दक्षिण मार्गिका ) ” व “ (२) प्रजापतीनगर ते 
लोकमान्यनगर ( पूर्व- पश्चिम मार्गिका ) ” या दोन उन्नत मेट्रो रेल्वे मार्गिकांचा समावेश केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास शासन निर्णय क्र . नासुप्र - ३३१३/प्र.क्र . ४१/ नवि -०७, दिनांक ३० जानेवारी, २०१४ अन्वये 
नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या “ (१) ऑटोमोटीव्ह चौक ते मिहान ( उत्तर - दक्षिण मार्गिका) ” व “ ( २) प्रजापतीनगर ते लोकमान्यनगर ( पूर्व- पश्चिम 
मार्गिका ) ” या दोन उन्नत मेट्रो रेल्वे मार्गिकांच्या प्रकल्पास “ निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प व महत्त्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प ” घोषित करण्यास 
मान्यता दिली आहे. 


त्याअर्थी, आता , महाराष्ट्र शासन सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३५ नुसार सुधारित केलेल्या महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियमाच्या 
कलम १४९ - ब च्या प्रयोजनार्थ नागपूर महानगर प्रदेशातील नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या “ ( १) ऑटोमोटीव्ह चौक ते मिहान ( उत्तर- दक्षिण मार्गिका) " 
व “ ( २) प्रजापतीनगर ते लोकमान्यनगर ( पूर्व-पश्चिम मार्गिका) ” या दोन उन्नत मेट्रो रेल्वे मार्गिकांच्या प्रकल्पास “ महत्त्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प " 
घोषित करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


श्रीराम यादव , 
उपसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ३० - जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९- १५ , शके १९३८ 


HTT 9 - 31 (alf . 9 .), A .GIFT., 37 . $ . 977 . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 30th June, 2016 . 
No. MRD - 3316 / C . R . 24 / (2 ) /UD - 7 . 

Whereas , the Government ofMaharashtra has declared Nagpur Metropolitan region and its area vide 
Urban Development Department Notification No . TPS / 1899 / 191 / C .R . 80 / 99 / UD - 13 , dated 23rd July 1999 ; 

And whereas , the Government of Maharashtra vide Urban Development Department GR 
No . NASUPRA - 3313 / C . R . -41 /UD 07 , dated 30th January 2014 has sanctioned the Metro Rail Project 
consisting two corridors (1 ) Automotive square to Mihan (North - South Corridor) and (2 ) Prajapati Nagar 
to Lokmanyanagar (East-West Corridor) in Nagpur Metropolitan Region and declared its intention to 
implement these metro corridors under the Metro Railways (Construction of Works ) Act, 1978 (33 of 
1978 ), (hereinafter referred to as the said Act) with the approval of the Central Government ; 

And whereas , the Central Government in the Ministry of Urban Development , vide Letter 
No. K - 14011 / 1 (N - 1) / 2014 -MRTS , dated 21st August, 2014 has approved themetro rail project consisting 
two corridors ( 1 ) Automotive square to Mihan (North -South Corridor ) and ( 2 ) Prajapati Nagar to 
Lokmanyanagar (East-West Corridor) in Nagpur Metropolitan Region . 

And whereas, the Central Government in the Ministry of Urban Development, vide Notification No. 
S . O . 2444 (E ), dated 18th September, 2014 has extended the Metro Railways (Construction of Works) Act, 
1978 (33 of 1978 ), (hereinafter referred to as the said Act), to the Nagpur Metropolitan Region ; 

And whereas, the Central Government in the Ministry of Urban Development, vide Notification No . 
S . O . 273( E ), dated 20th October , 2014 has added the Nagpur Metro Rail alignments ( 1) Nagpur Metro 
North - South Corridor (Automotive square to Khapari ) and ( 2 ) Nagpur Metro East -West Corridor (Prajapati 
Nagar to Lokmanyanagar) to the scheduled of the said Act ; 

And whereas, the Government of Maharashtra vide Urban Development Department GR 
No. NASUPRA -3313 / C . R .-41 / UD - 07 , dated 30th January 2014 has sanctioned to declare the Metro Rail 
Project consisting two corridors ( 1 ) Automotive square to Mihan (North - South Corridor) and (2 ) Prajapati 
Nagar to Lokmanyanagar (East-West Corridor) in Nagpur Metropolitan Region as “ Essential Public Project 
and Vital Urban Transport Project” . 

Now , therefore , the Government of Maharashtra declares the Metro Rail Project consisting two 
corridors (1) Automotive square to Mihan (North - South Corridor) and (2) Prajapati Nagar to Lokmanyanagar 
(East -West Corridor ) In Nagpur Metropolitan Region as “ Vital Important Urban Transport Project ” for the 
the purpose of section 149B of the Maharashtra Municipal Corporations Act as amended by Mah . Act 
No . XXXV of 2015 . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . D . YADAV , 
Deputy Secretary . 


HTT 9-31 (77. 9 .g.), H .SIL.FT ., 31 . 55 . 933 . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
diq : - (9 ) 4 OTHYRA 3f9fH, 984C on TH 98 a (9 ) . 
( २) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक एसईसी - १०९५- १०१- डेक्स -३ दिनांक ७ फेब्रुवारी , १९९५ (महाराष्ट्र 

17 2767927 ). 
( ३) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र, मुंबई यांचे आदेश क्रमांक रानिआ-जिपपंस- २०१०-प्र . क्र . ९- का -७ दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१० 

(HERIG PIRAT 1642 ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ३०- जुलै ६ , २०१६/ आषाढ ९-१५ , शके १९३८ 


( ४ ) तहसिलदार मोहाडी यांचे पत्र क्रमांक अका- ग्रापनि - कावि-३५ दिनांक २१ जानेवारी २०१६ . 


( ५ ) तहसिलदार लाखांदूर यांचे पत्र क्रमांक कलि - ग्रापनि - कावि - ३० दिनांक २१ जानेवारी २०१५ . 


( ६ ) तहसिलदार साकोली यांचे पत्र क्रमांक अका - ग्रापनि - कावि - ८६ दिनांक २२ जानेवरी २०१६ . 


( ७) तहसिलदार भंडारा यांचे पत्र क्रमांक कलि -निवडणूक - कावि - १३ दिनांक १२ जानेवारी २०१६ . 


( ८ ) तहसिलदार लाखनी यांचे पत्र क्रमांक अका- ग्रापनि - कावि-८३ दिनांक २७ जानेवारी २०१६ . 


( ९ ) तहसिलदार पवनी यांचे पत्र क्रमांक सानि - कावि- ३० दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१५ प्राप्त दिनांक १४ जानेवारी २०१६ . 


( १० ) तहसिलदार तुमसर यांचे पत्र क्रमांक कलि - ग्रापनि - कावि - ६९ दिनांक २१ जानेवारी २०१६ . 

आदेश 
( पारित दिनांक २३ जुन , २०१६ ) 


क्रमांक अका- ग्रापंनि - कावि - २८४- २०१६. 


१. ज्याअर्थी, मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४ ब ( १ ) अन्वये ज्या उमेदवारानी ग्रामपंचायती निवडणुकीमध्ये केलेल्या खर्चाचा 
हिशोब विहित रितीने व विहित मुदतीत सादर केलेला नाही, अशा उमेदवाराना ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा असा सदस्य होण्यासाठी 
निवडणूक लढविण्यास पुढील पाच वर्षाकरिता निरर्ह ठरविणेची तरतुद आहे. 

२. आणि त्याअर्थी, राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र , मुंबई यांचेकडील वाचा मधील क्रमांक ३ अन्वये ग्रामपंचायत सार्वत्रिक/ पोट निवडणुका 
लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणुक खर्चाची माहिती शपथपत्रासह मा . राज्य निवडणुक आयोगाने विहित केल्यानुसार निकाल जाहिर झाल्यापासून 
३० दिवसांच्या कालावधीमध्ये सादर न केल्यास अशा उमेदवारांना निरर्ह ठरविण्याबाबतचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत . 

३. त्यानुषंगाने तहसिलदार यांनी त्यांचे संदर्भिय क्रमांक ( ४ ) ते (१०) अन्वये ग्रामपंचायत निवडणुक जुलै २०१५ , मधील निवडणुक 
लढविलेल्या ज्या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या खर्चाबाबतचे शपथपत्र विहित मुदतीत सादर केलेले नाही अशा २७२ उमेदवारांची यादी या 
कार्यालयास सादर केलेली होती . 

__ ४. त्यानुसार मोहाडी, लाखांदूर , साकोली, भंडारा, लाखनी, पवनी व तुमसर येथिल ग्रामपंचायत निवडणूक जुलै २०१५, मधील निवडणुक 
लढविलेल्या उमेदवाराना मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४ ब मधील ( १) तरतुदीनुसार निरर्ह का ठरविण्यात येवू नये, याबाबत खुलासा 
करण्याकामी या कार्यालयाचे नोटिस क्रमांक अका - ग्रापंनि - कावि- ६६ - २०१६ दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१६ नुसार १५ दिवासाचे आंत स्पष्टीकरण सादर 
करण्यास नोटिस बजावण्यात आलेली होती . 


५. २७२ उमेदवारापैकी श्रीमती निशा योगेश्वर थोटे , श्री . हौसीदास जागो दिघारे , श्रीमती मुन्नी धम्मदीप गजभिये, श्रीमती ललीता धनराज 
मडावी व श्रीमती प्रगता कपिल खोब्रागडे या पाच उमेदवारांनी दोन्ही प्रभागामध्ये नामनिर्देशन पत्र भरली आहेत . तर श्री . मिलींद राजाराम बडगे व 
श्रीमती मिराबाई रामदास साव या २ उमेदवारांचा मृत्यू झाल्याने त्याचे मृत्यू प्रमाणपत्र कार्यालयास प्राप्त झालेले आहे . अशाप्रकारे एकूण २६५ 
उमेदवारापैकी ४३ उमेदवारानी खुलासा सादर केले असून त्यांचा खुलासा संयुक्तिक व पुराव्यानिशी नसल्याने ग्राहय धरता येणार नाही . व उर्वरित 
२२२ उमेदवारांना खुलासा सादर करण्याची संधी देवून देखील त्यांनी खुलासा सादर केलेला नाही . 

त्याअर्थी, मी धीरज कुमार , जिल्हाधिकारी , भंडारा मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन सोबत जोडलेल्या यादीतील 
२६५ उमेदवारांनी निवडणकीत केलेल्या खर्चाबाबतचाहिशोब विहित रितीने शपथपत्रासह विहित मदतीत सादर न केल्यामळे मंबई ग्रामपंचायत 
अधिनियम , १९५८ चे कलम १४ ब ( १ ) चे तरतुदी अन्वये सदरचा आदेश पारित झाल्याचा दिनांकापासून त्यांना ग्रामपंचायत सदस्य राहण्यास किंवा 
असा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास पुढील ५ वर्षासाठी निरर्ह ठरवित आहे . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


तालुका 


ग्रामपंचायतीचे नांव 


निरर्ह ठरविण्यात आलेल्या 

उमेदवाराचे नांव 


० 


( १) 


(२ ) 


___ ( ४ ) 


० 


तुमसर 


पौनारखारी 


5cm 


मुकेश तुकाराम वाढीवे 
संतोबाई श्रीराम उईके 
ममता उमेश उचीबगले 
घनशाम हिरदेशी उईके 
मनोहर व्यंकटी झोडे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ३०- जुलै ६ , २०१६/ आषाढ ९-१५, शके १९३८ 


( १) 


(२) 


अनुसूची - चालू 
( ३) 


( ४ ) 


येदरबुची 


तुडका 
आबांगड 


महालगांव 


विनायक हरिराम उईके 
शमंगला शेखर फटे 
शेखर परसराम फटे 
सुनंदा शोभाराम दशमेर 
प्रतिमा रुपसिंग पिलगर 
राजकुमार जीवनलाल समरगडे 
उज्वल दुर्गेश सयाम 
आशाबाई भगवानदास येरणे 
सरिता विजय सोनगडे 
सुरज हिरालाल सयाम 
संगीता सुरेंद्र करमकर 
जोशीला दिनेश धुर्वे 
राजश्री अमर सयाम 
जयश्री राजेंद्र देशमुख 
कांता संपत कोकोडे 
योगेश्वरी धनराज राहागंडाले 
मोहनलाल चमरु अटराहे 
प्रभा ईश्वर टेकाम 
चमनदास मायाराम जनबंधु 
सहेसराम सुदाम बानेवार 
कमलेश्वरी अंकुश बिरनवार 
संतोष सोमा शहारे 
वंदना गुलाब शहारे 
सुरेश बळीराम सोनवाने 
कांता किसन नेवारे 
अनिल अशोक मडावी 
नंदु बकाराम धुर्वे 

ओमप्रकाश तेजराम पारधी 
शिला फजितराव कोराम 
पंचशिला रामदयाल करमकर 
महागु दाजी करमकर 
विलास तुकडु करमकर 
लक्ष्मीकांत राधेश्याम कोहळे 
जीवनज्योती सुभाष कोरचे 
रेखा अनिल सातके 
भिमप्रकाश गोंविदा गोंडाणे 
पोनेन्द्र जैपाल रहागडाले 
विजय जगतराम राणे 
जिवनकला राजेश पारधी 
राजकुमार नीलकंठ धुर्वे 
गुलाब फुगल कुंभलकर 
जगतराम हरीचंद्र बडबाईक 
किरन सुरेश बडबाईक 


लेंडेझरी 


आलेसुर 


पांजरा रै. 
गोंडीटाला 
सुकळी न . 
चिचोली 


पिपरा 


ना . - एक - अ- ३ ( १३७३ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ३०- जुलै ६, २०१६/ आषाढ ९- १५ , शके १९३८ 


( १ ) 


( २ ) 


अनुसूची-- चालू 

( ३ ) 
कवलेवाडा 


मोहाडी 
भंडारा 


पाहुणी 
कोंढी 


सालेबर्डी 


गोपीवाडा 


उमरी 


टवेपार 


दाभा 
लावेश्वर 


( ४ ) 
इमरान खान इस्माईल पठाण 
रानु धोंडुन सुहागपुरे 
शुंभागीनी नरेंद्र जनबंधु 
ममता मुकेश नंदेश्वर 
रोहित सुरेश सेलोकर 
जगदिश हरिचंद्र चिमुरकर 
नारायण विश्वनाथ वैद्य 
नितिन उमराव बावणे 
क्रिष्णा ईस्तारी सिंदीमेश्राम 
चेतन भाऊराव श्राध्दे 
संध्या दिपक शेंडे 
सिध्दार्थ इस्तारी चव्हाण 
दिलीप गोंविदा खंडाते 
ज्योती कन्हैयालाल इंगळे 
प्रगती तिरनदास बागडे 
मनिषा ज्योतीराज सुखदेवे 
संदिप चरणदास बागडे 
अजय मारोती मेश्राम 
श्रीदेवी शत्रुघ्न कडव 
आकाशदिप मोरेश्वर गजभिये 
सुधाकर लालाजी मते 
महादेव गजानन वैरागडे 
सुषमा रंजित हिंगे 
कुंदा प्रकाश बंसोड 
आशा लेसोराव कुंरजेकर 
रविंद्र शालीकराम पडोळे 
छाया रविंद्र वरकडे 
शानकला हरि वाट 
जैराम सखाराम मानकर 
उषा महेंद्र जांभळे 
वनिता रंजित टेकाम 
धम्मदिप रविंद्र चौहान 
रंजित हरिकृष्ण सराटे 
दुर्गानंदेश्वर कुंभरे 
प्रेमलाल शामराव वलके 
वैशाली शेषकुमार सलामे 
सुनिता अनमोल सलामे 
पोर्णिमा पृथ्वीराज गोस्वामी 
वैशाली विलास बंसोड 
शैफाली संजय मेश्राम 
मिरा राजन वासनिक 
उद्यल हिरालाल मनगंटे 
कुंदा विलास हजारे 
ममता कुंदन अंबादे 
बबीता नन्द्रज करवडे 


सोनुली 
आंबाडी 
बेलगांव 


सवाडा 


माटोरा 
भिलेवाडा 


टेकेपार डी . 
करचखेडा 


धारगांव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ३० - जुलै ६, २०१६/ आषाढ ९-१५, शके १९३८ 


११ 


अनुसूची - चालू 
( ३ ) 


( १ ) 


( २) 


खुर्शीपार 


माडगी 
चांदोरी 


१०१ 
१०२ 


१०३ 


१०४ 
१०५ 


१०६ 


१०७ 


बोरगांव खु . 


१०८ 
१०९ 
११० 
१११ 


मानेगांव बा . 


११२ 


११३ 


पहेला 


११४ 
११५ 
११६ 


गराडा बु . 


सुनिता सुदाम कोंटागले 
निशा योगेश्वर थोटे 
संगिता माधव मस्के 
रेखा हिवराज खोडमारे 
संजय दलीराम लाखडे 
कपिल बाबुराव कोलवते 
महादेव प्रकाश वल्के 
महेंद्र शंकरराव वाहने 
रेकचंद शालीकराम शेंडे 
अम्रपाली सुर्यकांत नागदेवे 
कविता विशंभर बंसोड 
श्रीकांत चंद्रभान बंसोड 
संद्यशील परमेश्वर बंसोड 
उमाताई रंजित मांढरे 
निशा रामा तितिरमारे 
चंदु गुलाब फेंडर 
ज्योती राजु करवाडे 
रिता जितेंद्र बोदेले 
अंनतकुमार बाला बोदेले 
बाळकृष्ण सोमाजी चवळे 
रामेश्वर मारोती मते 
मोरेश्वर नामदेव मेश्राम 
जगदिश पतीराम मुरकुटे 
शोभा नागो मते 
वंदना एकनाथ पेशने 
मंदा अंकुश चामट 
संघमित्रा जितेंद्र वैद्य 
महेंद्र सदाशिव पाटील 
राजेश विठोबा हुमने 
अविनाश मार्कड झंझाड 
दिलीप दुधराम बागडे 
मनिराम पतीराम मडावी 
नंदू भोजराम शेंडे 
शिवाजी बकाराम मरसकोल्हे 
विमल केशव मरसकोल्हे 
संगीता ईश्वरदास मंडारे 
नितेश तेजराम सेलोकर 
अनुरथा देवाजी परतेकी 
प्रतीभा केवळराम नागदेवे 
शेषराव रतीराम पंधरे 
मीनाक्षी राकेश सलामे 
विद्या राकेश हजारे 

खुशाल रतिराम झंझाळ 
डिशेश्वर दामाजी काडगाये 
रविशंकर चिमणा डाकरे 
सारंगधर बाबुराव काडगाये 


११७ 


११८ 


गोलेवाडी 


११९ 
१२० 


१२१ 
१२२ 


लाखनी 


दैतमांगली 


खेडेपार 


१२३ 
१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२९ 
१३० 
१३१ 


किन्ही 


१३२ 


१३३ 
१३४ 
१३५ 


रेंगेपार कोठा 


१३६ 
१३७ 
१३८ 
१३९ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ३०- जुलै ६ , २०१६/ आषाढ ९- १५ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २) 


( ४ ) 


१४० 
१४१ 


१४२ 


१४३ 
१४४ 


सोमलवाडा 


१४५ 


सिंदीपार/मु . 


१४६ 
१४७ 


१४८ 


धाबेटेकडी 


१४९ 


१५० 


१५१ 


१५२ 


शिवनी 
सोमनाळा 


१५३ 


१५४ 
१५५ 


१५६ 


१५७ 
१५८ 


१५९ 


लोहारा 


१६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 


पोहरा 


मंदा संजय काडगाये 
नंदलाल दिक्षीत काडगाये 
शुभांगना दुधराम मसराम 
एकराम खोजराम बोरीकर 
सुनिल केवळराम लुटे 
जयेंद्र रुपचंद हुमणे 
नरेश मारोती येळेकर 
समिता शालीक बिसने 
रेखा धनराज खोब्रागडे 
श्यामसुंदर काशिराम ऊके 
रमा जिवन लेंढारे 
सत्यवान आसाराम मेश्राम 
देवकन्या प्रमोद खांडेकर 
नाजुका दुर्योधन बेले 
सुरेशकिंसन रामटेके 
रुपराम शंकर ईटवले 
वर्षा मोरेश्वर बागडे 
जगदिश बाबुराव भेंडारकर 
डीकेश्वर कारुजी बागडे 
फुलकन्या मोरेश्वर रामटेके 
अजीलाल रामाजी शहारे 
महानंदा भाष्कर मेंढे 
वंसता निलकंठ खेडीकर 
अंकोष रामचंद्र वालदे 
ऋषीकेश नरहरी अंडेल 
प्रेमलता देवराम मेश्राम 
लता लंकेश कहालकर 
गोपीचंद बळीराम मेश्राम 
ईस्तारी रामदास मेश्राम 
शामकला मोरेश्वर नेवारे 
कविता नरेंद्र शहारे 
ललीता सुनिता लंसुते 
उमेश सुखदेव मेश्राम 
शालिनी दिनदयाल कठाणे 
काशिराम मंगरु कठाणे 
मंदा तानाजी कठाणे 
अमरदास रामचंद्र कठाणे 
कालींदा दिलबंधु मेश्राम 
सविता विलास उईके 
विमलविलास ठाकरे 
रत्नमाला मारोती मेश्राम 
ताराबाई श्यामराव चेटूले 
चंदा प्रभु गजभिये 
विलास रघुनाथ रंगारी 
बन्सीलाल बळीराम पुराम 


१६४ 


१६५ 


चान्ना 
सिपेवाडा 


१६६ 


१६७ 
१६८ 


१६९ 


१७० 


रेगेंपार/ कोहळी 


१७१ 


१७२ 
१७३ 
१७४ 


डोंगरगांव / सा . 


१७५ 
१७६ 


झरप 
रामपुरी 


१७७ 
१७८ 
१७९ 
१८० 


साकोली 


बाम्हणी 


१८१ 
१८२ 


सालई 
बोरगांव 
उमरझरी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ३० - जुलै ६, २०१६/ आषाढ ९-१५ , शके १९३८ 


१३ 


अनुसूची - चालू 


(१) 


(२) 


( ४ ) 


१८५ 


पवनी 


५ 


कोरंभी 


। 
१८६ 
१८७ 
१८८ 


१८९ 


वाही 


१९० 
१९१ 
१९२ 
१९३ 
१९४ 
१९५ 
१९६ 
१९७ 


मेढेगांव 
भोजापुर 
कवलेवाडा 


कोसरा 


१९८ 


खांबाडी 
मिन्सी 


१९९ 
२०० 
२०१ 
२०२ 


२०३ 


२०४ 
२०५ 


ब्राम्ही 
निष्ठी 


२०६ 


शिवशंकर रामाजी धनविजय 
जयपाल अभिमन राउत 
विजु रोशन धनविजय 
पारबता शामाराव इळपाते 
ज्योत्सना धनराज भोवते 
पुर्णाबाई अन्नाजी खळसे 
सावित्रीबाई पुरुषोतम चरडे 
एकनाथ दादाजी चौधरी 
सिमा प्रेमलाल बारेकर 
शेवंता नागेश गुरनुले 
सचिन ज्ञानेश्वर मारोडे 
प्रफुल पुरुषोत्तम रामटेके 
शंकर मोतीराम वैद्य 
संध्या प्रदिप लोणारे 
शितल श्रीकांत रंगारी 
वृंदा कैलास लांडगे 
हौसीदास जागो दिघोरे 
व्यकंट शंकर काटेखाये 
धनराज सखाराम चाचेरे 
यशवंतराव मंसाराम घावळे 
विशाखा अरुण अलोणे 
उषा प्रकाश वरठी 
कैलास दाजीबा खोब्रागडे 
जोगेंद्र केशव गजभिये 
नेपाल उदाराम जांगळे 
हिरामण महादेव पाटील 
पोर्णिमा दिलीप डहारे 
मुन्नी धम्मदीप गजभिये 
किशारे श्रीराम वाडई 
वामन किसन कावळे 
मोतीराम भिवाजी डहारे 
राजू रामदास झोडे 
सोपिया बालु मंडपे 
सुषमा विकास गायमुखे 
सुमेद अरविंद वाहाने 
गंगाधर रामकृष्ण मस्के 
चंदु तुकडु देशपांडे 
वंदना ज्ञानेश्वर शहारे 
शिवदास तेजराम मरघडे 
विजु अंकोश शहारे 
नंदकिशोर दयाराम शहारे 
वनवास धोंडु दिघारे 
वंदना भिमराव रामटेके 
जयंता गणपत सेलोटे 


२०७ 


२०८ 
२०९ 
२१० 
२११ 


२१२ 
२१३ 
२१४ 


२१५ 


२१६ 
२१७ 


२१८ 


कोतुर्ली 


२१९ 
२२० 
२२१ 


२२२ 


२२३ 
२२४ 
२२५ 


२२६ 


२२७ 


२२८ 


ना . - एक - अ - ४ ( १३७३) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ३०- जुलै ६ , २०१६/ आषाढ ९-१५ , शके १९३८ 


अनुसूची- - चालू 


(२ ) 


२२९ 
२३० 


शेळी सोमनाळा 


२३१ 


پتہ 


ہ 


ہ 


ہ 


ہ 


ہ 


२३८ 
२३९ 


२४० 


तिरी 


२४१ 


२४२ 


भंडारा 


२४४ 


२४५ 


२४६ 
२४७ 
२४८ 


खातखेडा 
कन्हाळगांव 


आनंदराव हरीचंद्र शहारे 
रामपाल सदा मडावी 
यशवंत तेजराम ताळाम 
जयश्री उमेश पाऊलझगडे 
मंदा महादेव नखाते 
अशोक गंगाराम ठाकरे 
ललीता धनराज मडावी 
योगेश देवदास नखाते 
अविनाश परसराम वासनिक 
राजेश्वर नत्थु नागपूरे 
मुनेश्वर नामदेव नखाते 
शारदा मुकुंदराव रंगारी 
शकीला अरविंद खोब्रागडे 
सुनिता जयदेव हटवार 
हर्षा युवराज गजभे 
रिमा रामनाथ वंजारी 
महादेव हिरामण मोहरकर 
सकुन मनोहर उईके 
रसिका सुरेश जांभुळे 
शिला पुरुषोत्तम तोडोस 
अरविंद वानोसा गेडाम 
प्रगता कपिल खोब्रागडे 
वंदना टिकाराम कावळे 
अनु दुर्योधन तिरपुडे 
पुजा प्रमोद राउत 
लक्ष्मण श्रावण राउत 
सविता राकेश आत्राम 
प्रशांत हरिदास भुते 
दयाराम बिसन बुरडे 
नंदा ताराचंद सोनटक्के 
विलास जनार्दन तोंडरे 
जिजा जगदिश नंदागवळी 
ईशा ईश्वर कोडापे 
उकारा सखाराम वळसकर 
भरत बाबुराव दिघोरे 
अरविंद लक्ष्मण रुरेवकार 
वर्षा गोविंदा ढोरे 


२४९ 
२५० 
२५१ 
२५२ 
२५३ 


सिरसाळा 


२५४ 
२५५ 
२५६ 
२५७___ लाखांदूर 


मोखारा 
गुंजेपार 


२५८ 


२५९ 
२६० 


w 


चिचाळ/ कोदामेळी 


w 


w 


इंदोरा 


w 


२६५ 


गवराळा 


भंडारा : 
दिनांक २३ जून २०१६ . 


धीरज कुमार , 
जिल्हाधिकारी , भंडारा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


